मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्याच्या निमित्ताने 
मंत्रालयीन विभागातील तसेच मराठी भाषा 
विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांमधील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्यासाठी विविध स्पर्धाचे आयोजन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: मभापं-२०२०/प्र.क्र.१३०/भाषा-२ 
८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०१.०१.२०२१ 
वाचा :- 
१) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. मभापं-२०२०/प्र.क्र.१२५/भाषा-२, 
दि. २२.१२.२०२० 


शासन परिपत्रक :- 


मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी व मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी दिनांक १४ जानेवारी ते २८ 
जानेवारी २०२१ या कालावधीत “मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा” साजरा करण्याबाबत उपरोक्त 
दिनांक २२.१२.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मराठी भाषा 
संवर्धन पंधरवड्याच्या अनुषंगाने मराठी भाषा विभागामार्फत विभागाच्या अधिनस्त ४ कार्यालयांमधील 
व मंत्रालयीन विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी खालील स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येत 
आहे. 

१) अभिवाचन स्पर्धा- 

पंधरवड्याच्या उद्घाटनाच्या दिवशी म्हणजे दि. १४ जानेवारी २०२१ रोजी सदर स्पर्धेचे 
आयोजन करण्यात येईल. सहभागी स्पर्धकांची चाळणी फेरी ऑनलाईन घेण्यात येईल. या स्पर्धेत 
सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या मंत्रालयीन विभागातील तसेच मराठी भाषा विभागाच्या अधिनस्त 
कार्यालयांमधील अधिकारी/कर्मचारी यांनी आपला अभिवाचनाचा व्हिडीओ दिनांक ०८ जानेवारी, 
२०२१ पर्यंत marathibhashaabhivachan@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावा. त्यातून अंतिम 
फेरीसाठी निवड झालेल्या स्पर्धकांची दिनांक १४ जानेवारी २०२१ रोजी सामाजिक अंतराचे नियम 
पाळून प्रत्यक्ष अभिवाचन स्पर्धा घेण्यात येथील. त्यातील पहिल्या, दुसऱया व तिसऱ्या क्रमांकाच्या 
विजेत्यांना अनुक्रमे रुपये ३,०००/-, २५००/- १,५००/- व दोन स्पर्धकांना उत्तेजनार्थ रुपये १,०००/- 
असे बक्षिस देण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांक: मभापं-२०२०/प्र.क्र.१३०/भाषा-२ 


सदर स्पर्धेचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत:- 


«७ सदर अभिवाचन स्पर्धेमध्ये wore मराठी भाषेतील कथा, कविता, आत्मवृत्त, 
वैचारिक लेख किंवा संमिश्र अशा कोणत्याही साहित्याचे वाचन करता येईल. नाटक 
अथवा एकांकिका सादर करता येणार नाही. अभिवाचनाचा कालावधी ८ ते १० मिनिटे 
असेल. 

© स्पर्धकाच्या वाचिक अभिनयाला सर्वोच्च महत्त्व असल्यामुळे, रंगभूषा, केशभूषा, 
पार्श्वसंगीत इ. घटकांचा वापर करता येणार नाही. 

«७ अभिवाचनासाठी व्हिडिओ चित्रित करताना खालील बाबींची fears काळजी घेण्यात 
यावी:- 


१, 


& 
. 
. आपल्या अभिवाचनाचा व्हिडीओ स्पर्धकाने आधी स्वत:च्या गुगल ड्राईव्हवर 


चाळणी फेरीसाठी स्पर्धकांनी आपल्या अभिवाचनाचा १० मिनिटांचा व्हिडीओ 
मोबाईलवर चित्रित करावा. 


, स्पर्धकाने प्रत्यक्ष अभिवाचन सादर करताना चित्रित केलेला व्हिडिओ संकलित 


स्वरुपाचा असू नये. 


. चित्रीकरण करताना त्यात इतर कोणत्याही आवाजाचा व्यत्त्यय नसावा. तसेच, 


चित्रीकरणाच्या ध्वनीमुद्रणाचा दर्जा उच्च असावा. 


. स्पर्धकावर पुरेसा WH असल्याची खात्री करावी. 


मायक्रोफोनचा योग्य प्रकारे वापर करण्यास हरकत नाही. 


अपलोड करावा. सदर व्हिडीओ अपलोड करताना गुगल ड्राईव्हचा लिक शोअरींग 
SST खुला ( Shearable link on) करुन, सर्वासाठी खुला ड्राईव्ह अँक्सेस 
देऊन सदर व्हिडीओ marathibhashaabhivachan@gmail.com या ई-मेलवर 
पाठविण्यात यावा. तसेच काही अडचण आल्यास पुढील दूरध्वनी/भम्रणध्वनीवर 
संपर्क साधावा. (२२७९४१७० / ९९७५८७१७४९/ ९८९२७९३२५७) 


२) साहित्ययात्री प्रश्नमंजुषा स्पर्धा :- 

सदर स्पर्धा सांघिक स्वरुपाची आहे. एका संघात जास्तीत जास्त ३ ते ५ स्पर्धकांचा समावेश 
असेल. सदर स्पर्धेसाठी स्वत:चा संघ तयार करुन स्पर्धेत सहभागी होता येईल किंवा एकट्या 
स्पर्धकाने सहभागी होण्यासाठी नाव दिले तर प्राप्त स्पर्धकांमधून संघ तयार करण्यात येईल. सदर 
स्पर्धेसाठी नाव नोंदणी ०८ जानेवारी २०२१ पर्यंत करण्यात येईल. कोविड १९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर, 


सदर स्पर्धेच्या काही फेऱ्या ऑनलाईन पध्दतीने दि. १४ जानेवारी ते २८ जानेवारी २०२१ या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक: मभापं-२०२०/प्र.क्र.१३०/भाषा-२ 


पंधरवड्याच्या कालावधीत घेतल्या जातील. प्राथमिक फेऱ्या ऑनलाईन पध्दतीने आणि अंतिम फेरी 
पंधरवड्याच्या समारोपाच्या दिवशी म्हणजेच दि. २८ जानेवारी २०२१ रोजी सामाजिक अंतराचे नियम 
पाळून प्रत्यक्ष घेण्यात येईल. विजयी संघांना अनुक्रमे रुपये १०,०००/, ७,०००/- व ५,०००/- अशी 
बक्षिसे देण्यात येतील. सदर स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक स्पर्धकांनी ३-५ जणांचा संघ करुन 
आपले नाव, पदनाम, विभाग, भ्रमणध्वनी इ. माहिती. 88॥1.58180॥.॥ या ई-मेलवर 
दि. ०८.०१.२०२१ पर्यंत पाठवावी. 


स्पर्धेच्या माहितीसाठी संपर्क -- श्री. विनोद देशपांडे - ९८१९७७३९७० 
श्री. हेरंब ओक - ९७६९९४६८८८ 
ST. SARA साने - ९८९२७९२२५७ 


मराठी भाषा विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांमधील व सर्व मंत्रालयीन विभागातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना अभिवाचन व साहित्ययात्री प्रश्नमंजुषा स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन 
करण्यात येत आहे. 

सदर स्पर्धांसाठी होणारा खर्च क्रमांक झेडएफ-०१, 2042 सचिवालयीन - सर्वसाधारण सेवा, 
०९०-सचिवालय, (००) (०४) मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी हाती घ्यावयाचे उपक्रम (कार्यक्रम) 
५० - इतर खर्च संगणक सांकेतांक (२०५२ ५२३२) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय 
वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०१०११६३००५२७३३ असा आहे. 
सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajashri Uday Bapat 


Rajashri Uday Bapat : 


(राजश्री बापट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

२) मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

३) मा.मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांक: मभापं-२०२०/प्र.क्र.१३०/भाषा-२ 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


७) सर्व मंत्रालयीन विभाग, यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यांनी त्यांच्या विभागातील सर्व 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणावे. तसेच, उपरोक्त नमूद स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी आवश्‍यक 
सवलत अधिकारी व कर्मचारी यांना देण्यात यावी. 

८) निवड नस्ती / भाषा-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


